जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व अन्य 
समकक्ष पदे (स्थापत्य) गट- “अ” संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या विहोष बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-२०२४/ प्र.क्र.२६७/जल-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र.आस्थाप २०१६/प्र.क्र.८८ (भाग-९)/जल-२, 
दि.३१ मे, २०१७ 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (एक) नुसार, तसेच खालील विवरणपत्रात नमूद जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने, प्रशासकीय कारणास्तव, अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी विशेष बदलीने 
पदस्थापना देण्यात येत आहेत :- 


बदलीने पदस्थापना देण्यात 


आलेले कार्यालय 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले कार्यालय 


1 श्री. धनंजय श्रीकांतराव 


साहूत्रे 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद 
व जलसंधारण विभाग, सांगली 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद 
व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी 


२ श्री. नरेंद्र पांडूरंग कटके 


उपायुक्‍त तथा जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी, मृद व जलसंधारण 
आयुक्तालय, छ.संभाजीनगर 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद 
व जलसंधारण विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर 


3 श्री. राजाराम हिरालाल 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद 


झुरावत व जलसंधारण विभाग, जालना व जलसंधारण विभाग, नाशिक 
४ श्री. पांडुरंग बजरंग | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद 
गायसमुद्रे जि.प. (ल.पा.) विभाग, अहमदनगर । व जलसंधारण विभाग, अहमदनगर 


२. संबंधित नियंत्रक अधिकारी (राज्यस्तर यंत्रणा- प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व 
जिल्हा परिषद - मुख्य कार्यकारी अधिकारी) यांनी उपरोक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना 
मुदतवाढ देण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करु नयेत. 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सद्य पदाचा कार्यभार, तात्पुरती व्यवस्था म्हणून, संबंधित अपर आयुक्त, 
जलसंधारण, पुणे यांच्या सल्ल्याने स्थानिक अधिकाऱ्याकडे सोपवून/ स्थानिक व्यवस्था करून, नवीन पदाचा 
पदभार तात्काळ स्विकारून त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२४/ प्र.क्र.२६७/जल-२ 


४. सदरहू पदस्थापनेच्या आदेशानुसार उपरोक्त अधिकारी त्यांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर न झाल्यास अथवा त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून पदस्थापनेत बदल करण्याचा प्रयत्न 
केल्यास सदरची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी 
असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध शिस्तमंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची त्यांनी नोंद 
घ्यावी. 
५. सदरहू अधिकाऱ्यांना बदली भत्ता प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार नाही. 
६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०९२४१६१०३२३६२६ असा आहे. सदर शासन Ba 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


(यु. ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छ.संभाजीनगर 

६. महासंचालक, वाल्मी, छ.संभाजीनगर 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., अहमदनगर 

८. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/नागपूर 

९. सर्व उपसचिव /अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग 

११. श्री. धनंजय श्रीकांतराव साहूत्रे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सांगली 
यांना ईमेलद्वारे 

१२. श्री. नरेंद्र पांडूरंग कटके, उपायुक्‍त तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण 
आयुक्तालय, छ.संभाजीनगर यांना ईमेलद्वारे 

१३. श्री. राजाराम हिरालाल झुरावत, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
जालना यांना ईमेलद्वारे 

१४. श्री. पांडुरंग बजरंग गायसमुद्रे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जि.प. (ल.पा.) विभाग, अहमदनगर 
यांना ईमेलद्वारे 

१५. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग 

१६. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जि.प. (ल.पा.) विभाग 

१७. संबंधित सर्व अधिकारी यांना ई-मेलद्वारे 


oc 40 A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


